कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे 
यांचे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण उपविभाग 
धोंडावडवलळी या उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत -०३१८/प्र.क्र.१८७/मो.प्र.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ एप्रिल, २०१८ 


वाचा -१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०८१७/प्र.क्र. ४०८/मोप्र-१, दि. २१/०२/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/११९२, दि. २२/०३/२०१८. 


शासन निर्णय- 
कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे यांचे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व 


अन्वेषण उपविभाग धोंडावडवळी, या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६ पदांना 


(विवरणपत्र-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४ पदांना (विवरणपत्र-ब) दिनांक ०१/०३/२०१८ ते 


दिनांक ३०/०९/२०१८ कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण उपविभाग धोंडावडवली- नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “२७०१,मोठे व मध्यम पाटबंधारे, (योजनेतर), ८० सर्वसाधारण,००१ 


संचालन व प्रशासन, (०४) व्यवस्थापन आस्थापना (एक) आस्थापना, मागणी क्रमांक आय 3 (२७०१-४१९९) 


या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 


०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१८७/मो.प्र.१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०४०३१६३७१७४९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vijendra 
Prabhakar 
Palwankar 


(वि. प्र. पाळवणकर) 
विवरणपत्र: अ, ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत सहपत्रासह माहिती तथा आव्यक कार्यवाहीस्तव अग्रनेषित- 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
) कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर 
) कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा (ठाणे) 
) अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) आ.(प्रशिक्षण) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यासन मोप्र-१, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१८७/मो.प्र.१ 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय,क्र. मुदत ०३१८/प्र.क्र. १८७/१७/मोप्र-१, दिनांक : ०३/०४/२०१८ चे सहपत्र. 
कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, ठाणे या विभागांतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण 
उपविभाग धोंडावडवली या कार्यालयातील नमूद केलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
मुदतवाढीची पदे 
(मुदतवाढीचा कालावधी : ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८) 


अ.क्र पदनाम उप-विभागीय एकूण 
अधिकारी, 
जलसंपत्ती सर्वेक्षण 
व अन्वेषण उप 
विभाग, 

धोंडावडवली 
उप अभियंता | आ... | Pa 
२ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ & & 

शाखा अभियंता/कनिष्ठ 
अभियंता 
३ वरिष्ठ लिपिक 1१ Ps | 
कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 टंकलेखक 1१ pd 
६ वाहन चालक 1 १ 1 a 
rats ३ 3 
चौकीदार 1१ Pd 
एकूण १६ १६ 
Vijendra oe 


st=Mal hte ह 
? [वि b h a ka r 347375607bff9b7 eee डक ची 


INumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215. 
88aa7bfb907686a9a62b37F3a7 4eSeb. 


P a | wa n ka r D ee 8. 403 16:40:05 +05'30' 


(वि. प्र. पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१८७/मो.प्र.१ 


विवरणपत्र-ब 
शासन निर्णय,क्र. मुदत ०३१८/प्र.क्र. १८७/१७/मोप्र-१, दिनांक : ०३/०४/२०१८ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, ठाणे या विभागांतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण 


उपविभाग धोंडावडवली या कार्यालयातील नमूद केलेल्या रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
मुदतवाढीची पदे 
(मुदतवाढीचा कालावधी : ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८) 


Prabhakar 25420 
Palwankar 


(वि. प्र पालवणकर) 


, St=Mi 
८€९900018000109, 
(9b7cc525c4c213e 

1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215 
)17686a9a62b37f3a74e5eba, 
cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 
Date: 2018.04.03 16:41:19 +05'30' 


उप विभागाचे नांव | अ.क्र कर्मचा-याचे नांव पद नाम सेवानिवृत्ती 
दिनांक 
उपविभागीय ।_१. | सौ.शुभदा सतीहा ओक टंकलेखक ३०/०९/२०१९ 
अधिकारी, २. श्री. गुरुनाथ कृष्णा भोईर मजूर ३१/०५/२०१९ 
जलसंपत्ती सर्वेक्षण व | ३. । श्री. विष्णू बाळू भाकरे मजूर ३१/०५/२०२५ 
अन्वेषण उपविभाग| ४. | श्री. नाथ कमळू डोंगरे मजूर ३१/०५/२०२४ 
धोंडावडवली 
Vijendra ————— 


shtra, 
ad48f37ca4a3b06b0 
75, 


ki 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


